महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र. २२/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


तारीख: ११मे, २०२३. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), व ४ (३) अनुसार खाली नमूद 


केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये 


दर्शविलेल्या विभागात आंतरविभागीय बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
Fa | २ ३ 1 || ५ 
१ श्री सुधीर रामचंद्र पेडणेकर । सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन विभाग 
2 श्री निलेश विलास निंबाळकर | सामान्य प्रशासन विभाग महसूल व वन विभाग 
३ | श्रीमती । स्नेहा सुभाष लोखंडे सामान्य प्रशासन विभाग ग्राम विकास विभाग 
४ | att प्रविण बबन पवार सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
५ श्री विलास राघो भोगांवकर । सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
६ | at लक्ष्मीकांत वसंत सावंत । सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
७ | श्रीमती | रेखा प्रमोद गावित सामान्य प्रशासन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
८ श्री अजित तुकाराम नाकते । सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
९ | श्रीमती | कुंदा सुरेश पायघन सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग 
१० | श्रीमती । निशा हरेश सोनावणे सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
११ | श्रीमती | अमृता भानुदास मनवे सामान्य प्रशासन विभाग महसूल व वन विभाग 
१२ श्री सचिन श्रीकृष्ण साटोटे सामान्य प्रशासन विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१३ श्री श्रीधर विक्रम देशमुख सामान्य प्रशासन विभाग महसूल व वन विभाग 
१४ श्री माधव व्यंकटराव नरवाड । सामान्य प्रशासन विभाग आदिवासी विकास विभाग 
१५ | श्रीमती | शीतल राघवेंद्र नाईंक  । सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
१६ | श्रीमती | निकिता सागर डोंबे सामान्य प्रशासन विभाग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१७ श्री तेजस बबन जाधव सामान्य प्रशासन विभाग वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
१८ | श्रीमती | मनिषा महेश चितळे सामान्य प्रशासन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
१९ | att सचिन गदाधर सुर्वे सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२० श्री मिलिद भिकू मापूसकर  । सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन विभाग 
२१ श्री किरण सदाशिव काळे गृह विभाग वित्त विभाग 
२२ श्री आनंद रामदास सोनावणे | गृह विभाग गृहनिर्माण विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


अ.क्र. । श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| a | २ ३ PB ५ 
२३ | aft तफझ्झुल मिर्झा रसुल बेग | गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२४ श्री सुनिल काशिनाथ निगडे | गृह विभाग जलसंपदा विभाग 
२५ श्री अकलेड भैयालाल कोडापे | गृह विभाग वित्त विभाग 
२६ | श्रीमती | वंदना प्रविण कांबळे गृह विभाग संसदीय कार्य विभाग 
२७ | at गोकुळ बापू बोरसे गृह विभाग मराठी भाषा विभाग 
२८ श्री मंगेश दगडू हेमाडे गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२९ श्री विजय बाळकृष्ण गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 
कातवणकर 
३० श्री कुणाल प्रकाश सरपाते । गृह विभाग शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग 
३१ श्री मनोज पांडुरंग खोटरे गृह विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३२ | af विष्णु रामराव मोहोळकर । गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३३ श्री प्रमोद दिपक गवळी गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३४ । श्रीमती । माधुरी महादेव गवळी गृह विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
३५ | श्रीमती | वैशाली नारायण भोयल्लू । गृह विभाग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
३६ श्री प्रभाकर मधुकर गवारे गृह विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
३७ श्री विनायक यशवंत टोमके । गृह विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३८ | at मारूती भगवान कवालदार | महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 
३९ | aft विनोद शिवराम कदम महसूल व वन विभाग नगर विकास विभाग 
४० श्री प्रविण त्रिभुवन कांदे महसूल व वन विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४१ | at मनोज परशुराम कांबळे | महसूल व वन विभाग गृहनिर्माण विभाग 
४२ श्री राजेश मुरलीधर नारखेडे | महसूल व वन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
४३ | ait प्रविण भास्कर किणी महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 
ye श्री भरत नामदेव बिडे महसूल व वन विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
४५ श्री श्रीहरी रामदास पल्हाडे । महसूल व वन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
४६ | श्रीमती | रेशमा सुरेश खांडेकर महसूल व वन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
४७ | श्रीमती | विजया मधुकर हटकर महसूल व वन विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४८ श्री शंकर आत्माराम खुटवड | महसूल व वन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४९ | att सचिन काशिनाथ सातकर | महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
५० श्री सुनिल बाळासाहेब लांडे | महसूल व वन विभाग नियोजन विभाग 
५१ श्री विजय पंढरीनाथ शेटे महसूल व वन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
GQ श्री शांताराम रामचंद्र घोगरे | महसूल व वन विभाग वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
Pa | २ ३ 1४ ५ 
५३ श्री मनिष सुबराव पाटील महसूल व वन विभाग आदिवासी विकास विभाग 
५४ श्री संदिप बाबुलाल yes | महसूल व वन विभाग ग्राम विकास विभाग 
५५ श्री दीपक गंगाधर गुंडमवार । महसूल व वन विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
५६ श्री संतोष शिवराम निळे कृषि व पदुम विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
५७ श्री शिवाजी चंद्रभान घुगे कृषि व पदुम विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
५८ श्री मंदार मोहन कोचरेकर  । कृषि व पदुम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
५९ | श्रीमती | सुलभा उमाकांत सावंत | कृषि व पदुम विभाग वित्त विभाग 
६० श्री पांडुरंग गणपत मडके कृषि व पदुम विभाग जलसंपदा विभाग 
६१ श्री योगेश बापूसाहेब कांबळे | कृषि व पदुम विभाग जलसंपदा विभाग 
६२ श्री ग्यानदेव माणिकराव पवार | कृषि व पदुम विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
६३ श्री व्यंकटेश गणपत आयलाने | कृषि व पदुम विभाग महसुल व वन विभाग 
६४ श्री केशव जगन्नाथ जाधव कृषि व पदुम विभाग नगर विकास विभाग 
६५ | श्रीमती | सोनाली अलोक बाबर कृषि व पदुम विभाग पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
६६ श्री चेतन रामराव चव्हाण शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग | गृह विभाग 
६७ | श्रीमती । नम्रता संजय निरभवणे शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
६८ श्री उमाकांत रामलिंग शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग | वित्त विभाग 
परळकर 
६९ | श्रीमती । सारीका उत्तम पाटील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग | गृह विभाग 
७० श्री सागर काशीराम खरात | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | कृषि व पदुम विभाग 
७१ श्री अभिजित प्रल्हाद कांबळे । शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
७२ श्री रघुवीर परशुराम नाईक । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
७३ श्री विजय शिवाजीराव नगर विकास विभाग वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
नायकल विभाग 
७४ श्री मारोती कोडींबा सुरवसे | नगर विकास विभाग गृह विभाग 
७५ श्री अविनाश विनायकराव नगर विकास विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
आगळे 
७६ श्री सोफियान रशीद सय्यद | नगर विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
७७ श्री अमोल दिलीप शिरुडकर | नगर विकास विभाग नियोजन विभाग 
७८ श्री महेंद्र TART भावसार वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
७९ श्री नितिन नामदेव मसळे वित्त विभाग वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
८० श्री चंद्रशेखर दिनकर वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
परुळेकर 
८१ श्री हेमंत BIH महाले वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
stadt | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
|. १_| २ ३ PB ५ 
८२ | श्रीमती | सुजाता केशवराव धांडे वित्त विभाग कृषिव पदुम विभाग 
८३ | श्रीमती । विद्याराणी हंबिरराव वित्त विभाग गृह विभाग 
पाटील 
८४ | श्रीमती | सारिका यडावंत बाबर वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 
८५ श्री मोहंमद हुसेन फकोर वित्त विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
मोहंमद नाईक 
८६ श्री अभिमन्यु अर्जुन गावीत वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८७ श्री सुनिल शेषराव आखरे वित्त विभाग गृह विभाग 
८८ श्री प्रदीप काशिराम खडसे वित्त विभाग नगर विकास विभाग 
८९ श्री विशाल सिध्दार्थ कांबळे । वित्त विभाग नगर विकास विभाग 
go । श्रीमती | वैशाली बाळासो रसाळ  । वित्त विभाग ग्राम विकास विभाग 
९१ । श्रीमती | संगिता कन्हेया फडतरे  । वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 
९२ | श्रीमती | विणा विवेक सावंत वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 
९३ श्री अशोक बाबी कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग ।उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
९४ | att संजय द. सकपाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग । नियोजन विभाग 
९५ श्री विशाल विठ्ठल घाडगे सार्वजनिक बांधकाम विभाग । कृषि व पदुम विभाग 
९६ श्री सतीश सुरेश मोरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग | ग्राम विकास विभाग 
९७ | श्रीमती । समृध्दी संदीप परब सार्वजनिक बांधकाम विभाग । नियोजन विभाग 
९८ | at JOR फालगुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
बटराखाये 
9g श्री संदिप्पन दत्तात्रय देवणे । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | महसूल व वन विभाग 
१०० | श्रीमती | दिपाली अतुल कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग | गृह विभाग 
१०१ श्री प्रताप राजेंद्र सातपुते सार्वजनिक बांधकाम विभाग । गृहनिर्माण विभाग 
१०२ | श्रीमती | तेजश्री जयसिंग चव्हाण । सार्वजनिक बांधकाम विभाग  । गृह विभाग 
१०३ | श्रीमती । वंदना प्रकाश दगडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग | गृह विभाग 
१०४ श्री नरेडा वि. ठवरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग । सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१०५ श्रीमती | संजना कमलेश जाधव  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | गृह विभाग 
१०६ श्री संतोष रामचंद्र जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
तळगांवकर 
qolg | श्रीमती | दीप्ती दिपक नाकते जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१०८ | श्रीमती | मिनल सूर्यकांत भगत जलसंपदा विभाग कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग 
१०९ । श्रीमती | शुभदा रमाकांत राणे जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
११० श्री सोमनाथ मल्हारी कांबळे | जलसंपदा विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१११ | श्रीमती | प्रभा मधुकर बांगर जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
pa | २ ३ | lB ५ 
११२ श्री दिपक सुकदेव गावीत जलसंपदा विभाग आदिवासी विकास विभाग 
११३ श्री साहिल महादेव धनवडे | जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
११४ | श्रीमती | लक्षांती श्रीकृष्णराव जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
अलोने 
११५ | श्रीमती । स्नेहल विद्यासागर जलसंपदा विभाग ग्राम विकास विभाग 
सवदती 
११६ श्री सुरज हरिभाऊ मुनेश्वर जलसंपदा विभाग आदिवासी विकास विभाग 
११७ | श्रीमती | प्रियांका पराग पाटील जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
११८ श्री ललित अखिलेश STAT जलसंपदा विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
११९ श्री उमेश महादेव अडकुर जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
१२० | श्रीमती | उमा सुनिल चौके जलसंपदा विभाग कृषि व पदुम विभाग 
929 श्री निलेशकुमार शांताराम जलसंपदा विभाग विधि व न्याय विभाग 
चव्हाण 
१२२ | श्रीमती | रसिका रमेश साळवी जलसंपदा विभाग वित्त विभाग 
१२३ श्री अभय दिपकराव घुटे विधि व न्याय विभाग कृषि व पदुम विभाग 
१२४ | ait अविराज अर्जुन मोरे विधि व न्याय विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१२५ | श्रीमती | कविता गणेशा मेश्राम विधि व न्याय विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१२६ | श्रीमती | दिपा संदेश जाधव विधि व न्याय विभाग महसूल व वन विभाग 
१२७ | at अविनाश अरुण भसारकर | विधि व न्याय विभाग महसूल व वन विभाग 
१२८ श्री जगदीश माणिक खेडकर | विधि व न्याय विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१२९ श्री बाजीराव नामदेव पाटील | विधि व न्याय विभाग ग्राम विकास विभाग 
१३० श्री हरीशकुमार श्रीकृष्ण विधि व न्याय विभाग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
कांबळे 
१३१ | श्रीमती | विनया उपेंद्र कामथ उद्योग, ऊर्जा व कामगार गृह विभाग 
विभाग 
१३२ श्री सचिन धोंडीबा कांबळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार महसूल व वन विभाग 
विभाग 
१३३ | श्रीमती | तेजस्विनी अभिषेक उद्योग, ऊर्जा व कामगार सामान्य प्रशासन विभाग 
आजगेकर विभाग 
१३४ | श्रीमती । प्रियांका दु्याधन साबळे । उद्योग, ऊर्जा व कामगार महसूल व वन विभाग 
विभाग 
१३५ | श्रीमती | अंजली आनंद कुलकणी | उद्योग, ऊर्जा व कामगार नियोजन विभाग 
विभाग 
१३६ | श्रीमती | अनधा अनंत सावंत उद्योग, ऊर्जा व कामगार वित्त विभाग 


विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| a | २ ३ PB ५ 
१३७ | श्रीमती | वनिता संजय पोळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१३८ | श्रीमती | सीमा सिताराम उद्योग, ऊर्जा व कामगार वित्त विभाग 
आडिवरेकर विभाग 
१३९ श्री उमेश गोविद मत्ते उद्योग, ऊर्जा व कामगार विधि व न्याय विभाग 
विभाग 
१४० श्री प्रतिक विश्वनाथ are उद्योग, ऊर्जा व कामगार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
विभाग 
१४१ श्री नवनाथ बाळू पोकळे ग्राम विकास विभाग जलसंपदा विभाग 
१४२ श्री सतिश मधुकर सावंत ग्राम विकास विभाग कृषिव पदुम विभाग 
१४२३ | श्रीमती | सुजाता श्रीधर होदुले ग्राम विकास विभाग गृह विभाग 
१४४ श्री अंबादास विठ्ठल pert | ग्राम विकास विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४५ | श्रीमती | अंजली विनायक बोडके । ग्राम विकास विभाग जलसंपदा विभाग 
१४६ श्री भूषण भास्करराव पत्की । ग्राम विकास विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४७ | श्रीमती | WS प्रमोद भाबल ग्राम विकास विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१४८ | श्रीमती | स्वाती शिवाजीराव थोरात | ग्राम विकास विभाग जलसंपदा विभाग 
१४९ श्री कौस्तुभ सुधाकर राणे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक  । ग्राम विकास विभाग 
संरक्षण विभाग 
१५० | श्रीमती | वैदेही विशाल राऊत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक =| विधि व न्याय विभाग 
संरक्षण विभाग 
१५१ | श्री मिलिद माधवराव कारंडे | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | गृह विभाग 
संरक्षण विभाग 
१५२ | श्रीमती । प्रसन्नप्रभा वसंतराव साळवे | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
संरक्षण विभाग विभाग 
१५३ श्री ओमप्रकाश व्यंकटराव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
कोळगिरे संरक्षण विभाग 
१५४ श्रीमती | मिनाक्षी सुकदेव पाटील | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | जलसंपदा विभाग 
संरक्षण विभाग 
१५५ श्री मिथुन सिताराम मेटकरी | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक =| महसूल व वन विभाग 
संरक्षण विभाग 
१५६ श्री Bale भगवान जाधव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक । कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
संरक्षण विभाग नाविन्यता विभाग 
१५७ | ait ज्ञानेश बाळकृष्ण पाटमासे | नियोजन विभाग गृह विभाग 
१५८ | श्रीमती | स्मिता प्रिर्यदर्शीन भालेराव | नियोजन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१५९ श्री दिपक धोंडू मोहिते नियोजन विभाग जलसंपदा विभाग 
१६० श्री प्रशांत दुर्याधन कुतवळ | नियोजन विभाग पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| a | 2 3 PB 4 
१६१ | श्रीमती | इशा प्रशांत लवेकर नियोजन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१६२ | श्रीमती | स्वरुपा प्रशांत सावंत नियोजन विभाग जलसंपदा विभाग 
१६३ | श्रीमती । सुनेत्रा विद्याधर सरफरे | नियोजन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६४ | श्रीमती | सुषमा निलेश जुवेकर सामाजिक न्याय व विशेष विधि व न्याय विभाग 
सहाय्य विभाग 
१६५ श्री VERA मनोहर पांचाळ | सामाजिक न्याय व विशेष पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
सहाय्य विभाग 
१६६ । श्रीमती । पुर्वा प्रमोद चव्हाण सामाजिक न्याय व विशेष सामान्य प्रशासन विभाग 
सहाय्य विभाग 
१६७ | श्रीमती | शीला दिलीप नाईक सामाजिक न्याय व विशेष वित्त विभाग 
सहाय्य विभाग 
१६८ | श्रीमती | तन्वी अरविंद जमदाडे संसदीय कार्य विभाग पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१६९ श्री विजय गोविंद भोजने गृहनिर्माण विभाग गृह विभाग 
१७० श्री नितीन बालाजी तडोसे गृहनिर्माण विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
१७१ श्री राजेश भगवान विचारे गृहनिर्माण विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१७२ श्री दत्तात्रय poral गिरी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग | विधि व न्याय विभाग 
१७२३ श्री विपीन विलासराव पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग | महसूल व वन विभाग 
कळसकर 
१७४ | श्रीमती | माधवी कृ. पालकर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग | विधि व न्याय विभाग 
१७५ श्री योगेश नथूराम पाटील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
१७६ | श्रीमती | सुमेधा संतोष सुद्रिक पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग | विधि व न्याय विभाग 
१७७ | श्री निखिल श्रीकांत कामेरकर | सार्वजनिक आरोग्य विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१७9८ श्री प्रतापसिह मच्छिद्र खरात । सार्वजनिक आरोग्य विभाग महसूल व वन विभाग 
१७९ श्री बालाजी आनंदराव चिंचोरे | सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१८० | at राहूल रामदास खैरकर =| सार्वजनिक आरोग्य विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१८१ श्री शेखर तुकाराम जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग महसूल व वन विभाग 
१८२ | at अशोक गोरक्षनाथ गावडे । वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | महिळा व बाल विकास विभाग 
विभाग 
१८२ श्री अजित तातोबा कुंडले वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
विभाग 
१८४ श्री ate पुंजू पाटील carla शिक्षण व औषधी द्रव्ये | महसूल व वन विभाग 
विभाग 
१८५ | श्रीमती | प्रणिता प्रसन्न परब वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
विभाग 
१८६ श्री देवानंद शोषराव महाजन । आदिवासी विकास विभाग नगर विकास विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती । अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| a | २ ३ PB 4 
१८७ श्री अजय विठ्ठल खर्ड आदिवासी विकास विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१८८ | श्रीमती । संपदा कमलाकर राणे आदिवासी विकास विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
१८९ | श्री बाळाजी साहेबराव आदिवासी विकास विभाग जलसंपदा विभाग 
शिनगारे 
१९० | at सयाजीराव बाजीराव आदिवासी विकास विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
पारखे 
१९१ | ait वसुदेव माधव कराड सहकार,पणन व वस्रोद्योग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
विभाग 
१९२ श्री सोमनाथ लक्ष्मण लवांडे । सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१९२३ श्री विवेक वामनराव जगदाळे | सहकार,पणन व वस््रोद्योग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
विभाग 
१९४ | श्री मनोज प्रकाडा जाधव सहकार,पणन व वस््रोद्योग ग्राम विकास विभाग 
विभाग 
१९५ श्रीमती | सुषमा भरत परब सहकार,पणन व वस््रोद्योग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
विभाग 
१९६ श्री विनोद दिवाकर मेळेकर | सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग कृषि व पदुम विभाग 
विभाग 
१९७ संदिप दगा पवार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१९८ प्रशांत प्रल्हादराव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
घोनशेटवार 
१९९ श्री पोपट महादेव गळगटे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महसूल व वन विभाग 
२०० | श्रीमती | मेधा सुर्यकांत गवळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२०१ | श्री अमोल अनंतराव चव्हाण । उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२०२ | at अभय मनोहर जावळे महिला व बाल विकास विभाग | वित्त विभाग 
२०३ श्री ज्ञानेश्वर सायन्ना गोपतवाड | कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता | आदिवासी विकास विभाग 
व नाविन्यता विभाग 
२०४ | st विजय विठ्ठल म्हेत्रे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता | जलसंपदा विभाग 
व नाविन्यता विभाग 
२०५ श्री ज्ञानेश्वर अशोकराव जाधव | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
विभाग 
२०६ | श्रीमती | कुसुम समरसिग अल्पसंख्याक विकास विभाग | सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग 
सिसोदिया 
२०७ । श्रीमती | कल्पना जगन्नाथ जाधव । मराठी भाषा विभाग वित्त विभाग 
२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांना दिनांक १५ मे, २०२३ (म.पू.) पासून रकाना क्रमांक ४ मधील नमूद 


विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


३. सदर आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश काढण्याची 
आव्यकता नाही. 


४. सदर कर्मचारी दिनांक १५ मे, २०२३ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


५. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 


६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 
उपरोक्त कर्मचाऱ्यांचे ०१ मे, २०२३ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा 
करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना Bea: जबाबदार धरण्यात येईल. 


७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि- 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन 
विभागांनी आयोजित करावे. 

८. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य 
प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-अ) यांना त्वरीत सादर करावी. 


र्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१११४४४३२२७०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ViNAYAK 


BABURAO MANE 
(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


) 

) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वल़ूभदास 
रोड, मुंबई-४००००१. 


AD 


०८ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 2023/प्र.क्र. 22/14 अ 


५) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना 
दि. १५-०५-२०२३ (म.पू. पर्यंत कार्यमुक्त करणे अत्यावश्‍यक असून कार्यमुक्त केलेल्या सहायक 
कक्ष अधिकाऱ्यांचे दि. ३०-०४-२०२३ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने काढावे. 
दि. ०१-०५-२०२३ पासूनचे वेतन बदलीपुर्वी कार्यरत असलेल्या विभागातील संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा केल्यास त्यांना याबाबत व्यक्तिठा: जबाबदार धरण्यात येईल व 
त्यांच्याविरूध्द नियमांनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे 
दि. ३०-०४-२०२३ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. 
दि. ०१-०५-२०२३ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. सदर 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
७) निवड नस्ती- साप्रवि १४ अ. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


